“महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची 
स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग/ समायोजनाने उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेली १० अस्थायी पदे सन २०२४-२५ 
मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-८/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १० एप्रिळ, २०२४. 


वाचावे :- 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : असंक्र-१००१/प्र.क्र.२९/(भाग-६)/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, 
दि.०१.०७.२००४. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-७)/ २००४/वित्तिय सुधारणा-१, 
दि.०१.०९.२००४. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.४.१०.२००४. 


४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि. १३.०९.२०१९. 
५. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७9/फ-८, दि. २१.०९.२०२१. 


६. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०२.२३/प्र.क्र.६९/फ-१, दि.१३.०३.२०२३. 
७. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०२.२३/प्र.क्र.६९/फ-१, दि. २६.०९.२०२३. 
८. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. २१.०२.२०२४. 
९. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष- 
३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६०(२२-२३)/१८७, दि.१७.०१.२०२३. 
प्रस्तावना:- 


“महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग / समायोजनाने उपलब्ध 

करुन देण्यात आलेल्या १२ पदांना सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्रमांक ६ व ७ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 
०१.०३.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 
२. आता संदर्भ क्रमांक ९ च्या पत्रान्वये उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी सबब “महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग / समायोजनाने 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या १० अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
२८.०२.२०२४.५ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले 
आहेत. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ८ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची 
स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग / समायोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या १० अस्थायी पदांना सन २०२४- 
२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


२. सबब, “महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहाळय प्राधिकरणाची स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग / समायोजनाने 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या १० अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, 
०२ पर्यावरणीय वनीकरण आणि वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, (००)(१९) महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय 
प्राधिकरणाची आस्थापना (२४०६ ॥०८७)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्रमांक : असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-६)/ 
२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक ०१.०७.२००४, क्रमांक : असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-७)/ २००४/वित्तिय 
सुधारणा-१, दिनांक ०१.०९.२००४, क्रमांक : असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक ०४.१०.२००४ व क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४१०१७२५३९०४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


DI 
SIDDESH TUKARAM “zens 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7 


e318f8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1D 
S AWA R D E KA R BODD8E284883B7BD7FA74DA65D, cn=SIDDESH TUKARAM 

SAWARDEKAR 

Date: 2024.04.10 17:37:43 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 

प्रति, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर/पश्चिम मुंबई 

५. मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण, नागपूर 
६. महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई 

७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 (निवडनस्ती). 


समस सी 


Cc 40 A -O 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्यूएलपी ०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-८/फ-१, 


दिनांक :- १० एप्रिल, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


पदनाम 


एकूण अस्थायी पदे 


णि 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण (मुख्य वन 
संरक्षक दर्जा) 


ae 


विभागीय वन अधिकारी 


प्रशासकीय अधिकारी 


सहाय्यक वनसंरक्षक 


उपवन अभियंता 


लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 


लेखापाल / लेखाधिकारी 


लिपीक 


वाहन चालक 


| 90 | fo) 


शिपाई 


नने | ज्म A] क्ले O Oo; O नले. | oO 


एकूण पदे 


-0 
8 


KKKKKKKK 


